श्रीमती दिपाली  देशपांडे-सावडेकर, 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९५/पापु-२३ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई Yoo 009 
तारीख: २९ जून, २०२० 


वाचा :- 


१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन 
१२, दिनांक १७/१२/२०१६ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दिनांक १६/०२/२०१८. 

३) उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः मविसे 
१०१८/प्र.क्र.२७४/२०१८/आस्था-३, दिनांक १६/०६/२०२०. 


SIR Sear :- 


श्रीमती दिपाली देशपांडे-सावडेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सेवा पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील “मुख्य प्रशासकीय 
अधिकारी” या पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यास संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील पत्रान्वये 
ग्राम विकास विभागाने rear दिले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीसंदर्भातील आवश्‍यक कार्यवाही ग्राम विकास विभागामार्फत करण्यात 
आली आहे. त्यानुषंगाने श्रीमती दिपाली देशपांडे-सावडेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांची “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या पदावर खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रथमत: तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९५/पापु-२३ 


१) 


श्रीमती दिपाली देशपांडे- सावडेकर या ज्या दिनांकाला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 
होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या 
तारखेला त्या आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या दिनांकाला 
समाप्त होईल. 


जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्‍यक वाटली तर, 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळेस त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार झासनास/ सक्षम प्रधिकाऱ्यास राहील. 


जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्यास आवश्‍यक वाटली नाही तर, त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर PATRAS राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर नियोकक्‍्त्याने शासनाला/ सक्षम प्रधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली 
पाहिजे. 


श्रीमती दिपाली Sagi SASH यांनी मूळ विभागाकडे जाण्याचा आपला उद्देश आहे, 
sent कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस झासनाला/ सक्षम प्रधिकाऱ्याला 
दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


श्रीमती दिपाली देडापांडे-सावडेकर यांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात ग्राम विकास विभागाने 
संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन केले आहे, अशी 
धारणा आहे. तथापि, कोणत्याही टप्प्यावर श्रीमती देशपांडे-सावडेकर यांच्या प्रकरणी उक्त 
शासन निर्णयातील तरतुदींचा भंग झाला, असे निदर्शनास आल्यास, श्रीमती देडापांडे- 
सावडेकर यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ विभागाकडे परत पाठविण्याचा अधिकार 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास राहील. 


श्रीमती दिपाली देशपांडे- सावडेकर, यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात येत असल्याने, महाराष्ट्र 


नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वेयेत्तर सेवा.......... इ.) नियम, १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) 


मधील तरतुदी विचारात घेता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व ग्राम विकास विभाग यांनी त्यांच्या 


प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्थी आपापसात ठरवाव्यात. 


श्रीमती दिपाली देशपांडे- सावडेकर यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी ग्राम विकास 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन STAT क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९५/पापु-२३ 


सदर शासन es महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६२९१३१८१०७४२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
h e a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
B | h 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
a a S a 7) e d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
serialNumber=7268de4066097 1f80951c66d0 
ry €657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564c0 
द. cn=Chetan Balasaheb Nikam 
N | ka mM Date: 2020.06.29 14:05:56 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

६. अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 
११.सहसचिव/ उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सर्वी 

१२.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

१३.निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-२३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


